केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानांतर्गत सन २०२३-२४ करिता 
सामाजिक विशेष घटकाकरिता २२१०७५९२ 
या लेखाशिर्षतून ६० % केंद्र हिकर्याकरिता 
रु.२९१२.०४ लक्ष व त्यास समरुप २२१०७६०९ 
या लेखाशिर्षातून vo % राज्य हिऱूर्याकरिता 
रु.२१५१.६५ लक्ष इतके केंद्र व राज्य feared 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -१३२३/प्र.क्र.६४०/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 

) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे मंजूरी आदेश दिनांक १५/१२/२०२३. 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२. ०४. २०२३. 

3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ०५. १२. 2023. 
) 
) 


area परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०८.१२. 2023. 
संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राआसोम/एफएमजी/कें. रा. हि/१११९०५-९११/२०२३-२४ दिनांक 26/92/2023. 


प्रस्तावना :- 
ग्रामीण जनतेस सहजसाहय, परवडयाजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य 


सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिळ, २००५ पासून राष्ट्रीय 


ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम 


(Reproductive child Health), नियमित लसीकरण, मिशन प्लेक्सीपुल, पायाभूत सुविधांचे 


बळकटीकरण व पल्स पोलिओ लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने प्रस्तुत 


प्रकरणी केंद्र व राज्य शासनाचा प्राप्त झालेला निधी सन २०२३-२४ च्या मुळ अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून 


पुढील प्रमाणे वितरीत केलेला आहे त्याबाबतचे विवरण पत्र पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.ई६४४०/आरोग्य-७ 


(रु. लाखात) 
न वता (HH) २२१०७५९२ (राज्य) २२१०७६०९ 
हि 39 34 ३१ ३५ 
।_१__ अर्थसंकल्पिय तरतुद १९३९१.०४ | २३९६.६४ | १४७८८.०६ | १८२७.७४ 
पावसाळी अधि अर्थसंकल्पित 
२ शि सळ ५.२८ शि 
तरतूद 
३ हिवाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पित 20 शिडि el usenet शि = 
तरतूद : न 1६. ‘ 
A | एकूण तरतूद १९३९१.०४ | २३९६.६४ | १९७५०.०७ | १८२७.७४ 
शासन निर्णयानुसार प्राप्त अनुदान 
Ey बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ शाल कता, 
दि.१७.०७.२२ 
a बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ ह जिक Wee et 
F&.93.99.23 
: बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७०/आरोग्य-७ शड व सळ कजत शि a 
दि.२३.०६.२२ न न | न 
बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ 
षां = | eee ५.२८ शि 
दि.१२.१०.२३ 
गी बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ | 800 eg | 000 Ball कता 200 ue 
F&.92.90.23 
ह बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ शि ता बळ ह काका शि हि 
दि.१२.१०.२२ 9 न न न 
Be एकूण शासन निर्णयानुसार प्राप्त अनुदान । १६९५०.०० | 9322.00 | १४३९६.७४ | 829.38 
प्रस्ताव सादर 
राआसोम/एफएमजी/॥॥॥5.रा.हि/७३८६१- 
शि शि | 200 ३९६.६० शि 
८६८/२०२३-२४ दि.०८.०९.२०२३ 
राआसोम/एफएमजी/॥॥5.रा.हि/८८५२७- 
२ | 20 | e08 ६८५.९१ शि 
५३२/२०२३-२४ दि.२३.१०.२०२३ 
३ | राज्य हिळ्यासाठी प्रस्तावित | 0,00 | ,00 | 0.00 | 00 | 2833.99 | 0.00 | ,00 
C | एकूण प्रस्ताव सादर | 0,00 | | 0,00 | 3494.62 | 0,00 | 
| D | उपलब्ध तरतूद एकूण (A-B-C) २४४१.०४ १०१४.६४ | १८३७.६५ | ९०६.४० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.ई६४४०/आरोग्य-७ 


उपरोक्त विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण 
आरोग्य अभियाना करीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक विशेष घटकाकरिता 
(5057) वर्गवारी साठी केंद्र हिळऊ्यापोटी २२१०७५९२, ३१ अंतर्गत रु.२४४१.०४ लक्ष व ३५ अंतर्गत 
रु.४७१.०० लक्ष असे एकुण रु.२९१२.०४ लक्ष तसेच राज्य हिऱऱ्यापोटी २२१०७६०९, ३१ अंतर्गत 
रु.१८३७.६५ लक्ष व ३५ अंतर्गत रु.३१४.०० लक्ष असे एकुण रु.२१५१.६५ लक्ष सन २०२३-२४ च्या 
अर्थसंकल्पीय अंदाजातील तरतुदीतुन राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सामाजिक 
विशेष घटकाकरिता (SCSP) सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र हिछ्याचे लेखाशिर्ष 
२२१०७५९२ मध्ये ३१ अंतर्गत रु.२४४१.०४ लक्ष इतकी तरतुद व ३५ अंतर्गत रु.१०१४.६४ लक्ष 
इतकी तरतुद BBP असून सदर तरतुदीतुन २२१०७५९२ या लेखाशिर्षाखाली ३१ अंतर्गत 
रु.२४४१.०४ लक्ष व ३५ अंतर्गत रु.४७१.०० लक्ष असे एकुण रु.२९१२.०४ लक्ष इतका निधी वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, केंद्र हिऱ्याच्या समरुप राज्य हिऱ्याचे लेखाशिर्ष 
२२१०७६०९ मध्ये ३१ अंतर्गत रु.१८३७.६५ लक्ष इतकी तरतुद व ३५ अंतर्गत रु.९०६.४० लक्ष 
इतकी तरतुद शिल्लक असून सदर तरतुदीतुन २२१०७६०९ या लेखाशिर्षाखाली ३१ अंतर्गत 
रु.१८३७.६५ लक्ष व ३५ अंतर्गत रु.३१४.०० लक्ष असे एकुण रु.२१५१.६५ लक्ष इतका निधी वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सबब केंद्र MUA २२१०७५९२ या लेखाशिर्षा अंतर्गत 
रु.२९१२.०४ लक्ष व राज्य BATA २२१०७६०९ या लेखाशिर्षा अंतर्गत रु.२१५१.६५ लक्ष असे 
एकुण रु.५०६३.६९ लक्ष इतके अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत करण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदरचा खर्चे केंद्र लेखाशिर्ष २२१०७५९२ व राज्य लेखाशिर्ष २२१०७६०९ अंतर्गत सन 
२०२३-२४ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात 
यावा. 


०३. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करुन विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटीच्या 
यांच्याकडे UE करावी. यासाठी सहसंचालक (अ. व TW), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.६४४०/आरोग्य-७ 


Ov. 


2023-28 साठी मंजुर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 


सदर प्रस्तावावरील खर्च खालील प्रमाणे नमुद लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 


(लाखात.रु) 


तपशिल 


केंद्र/राज्य हिस्सा 


लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पिय 
तरतुद 
(मुळ--पुरक) 


मागणी रक्‍कम 
(केंद्र व राज्य हिस्सा 
६०%/ ४०%) 


मागणी क्रं.एन-३, २२१० वैद्यकीय सेवा 
व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ सार्वजनिक 
आरोग्य,७८९, अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक 
(०१)(०५) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियान केंद्र हिस्सा ६० टक्‍के) 
कार्यक्रम, ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 


३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता 
अनुदान 


२२१०जी ५९२ 


१९२३९१.०४ 


२४४१.०४ 


२३९६.६७ 


४७१.०० 


मागणी क्रं.एन-३, २२१० वैद्यकीय सेवा 
व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ सार्वजनिक 
आरोग्य,७८९, अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक 
(०१)(०६) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियान (राज्य हिस्सा go टक्‍के) 
कार्यक्रम, ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 


३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता 
अनुदान 


२२१०जी ६०९ 


१९७५०.०७ 


१८२७.६५ 


१८२७.७७४ 


३१४.०० 


०५. 


तसेच सदर निधीच्या विनियोगाबाबत व त्यावरील संनियंत्रण व प्रगती अहवालाच्या 


अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. (१ मधील पत्रान्वये दिळेल्या निर्देशाचे पालन करणे 


बंधनकारक राहील. 


OG. 


वित्त विभागाच्या दिनांक 92 एप्रिळ, 2023 च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे 
कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.ई६४४०/आरोग्य-७ 


कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 
दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 
पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


०७. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखा 
परिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप नसल्याचे राज्य आरोग्य सोसायटीने प्रमाणित केलेले आहे. 
०८. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी परिच्छेद-४ मधील संस्थामार्फत 
पुरवठादाराच्या/लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. 


०९. सरदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेडा नाही. सदर 
कार्यक्रमांच्या संबंधित Saas एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 
धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा 
करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या 
शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शर्तीचे पालन झाल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 


qo. सदर अनुदान सशर्त असून या पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ 
एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील 
अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


११. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक 
खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक 
२४.०६.२०२१ व दिनांक १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे/ 
अटी व शतींचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवऱ्यक त्या 
बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत 
खर्च करण्यात योणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


१२. सदर प्रस्तावावरील निधीच्या विनियोगाच्या अनुषंगाने आवऱ्यक तेथे करावयाच्या खरेदीच्या 
संदर्भात शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 


१३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाचे शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक मुंविनि/- 
२०२२/प्र.क्र.-२७/२०२२/विनियम, दिनांक १२.०१.२०२३ मधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.६४४०/आरोग्य-७ 


तसेच वित्त विभागाच्या दि.०८.१२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२११३६३२६४१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL 
RAJENDRA ४४ 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a4 

80588 1cbcea84410a43526338ca5896f, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

seriaINumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBE 


0€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA 
6315, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: 2024.01.02 15:47:51 +05'30' 


(राजेंद्र वि. HSS ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


